अँड. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी प्रदान करण्याबाबत.... 
डेक्कन पो. स्टे. गु. र. क्र. ३२३/२०१५, चाळीसगाव पो.स्टे. गु.र.क्र. 
६२/२०१३, चर्तुश्रृंगी पो.स्टे. गु.र.क्र. ३८४/२०१४ दहिसर पो.स्टे. 
गु.र.क्र. ३३६/२०१५, कदीम जालना गु.र.क्र. ८०/२०१५, भंडारा शहर 
पो.स्टे. गु.र.क्र.१६०/२०१५, हिंगोली पो.स्टे. गु.र.क्र. ११९/२०१५, 
बुलढाणा शहर पो.स्टे.गु.र.क्र. १०७/२०१५, नवामोंडा पो.स्टे. गु.र.क्र. 
८८/२०१५, शिवाजीनगर पो.स्टे. १३५/२०१५ अन्वये दाखल 
गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्याय प्रकरणात मध्ये मा. विशेष 
एम.पी.आय.डी. न्यायालय, शिवाजीनगर पुणे, मा. विशेष न्यायालय 
मुंबई / जालना / भंडारा, मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जालना/ 
औरंगाबाद या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०६१६/प्र.क्र.१५९/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- १६ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१७/यू.ओ.आर.१४/डी-१४, 
दि.२१.०७.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

डेक्कन पो. स्टे. गु. र. क्र. ३२३/२०१५, चाळीसगाव पो.स्टे. गु.र.क्र. ६२/२०१३, AGN पो.स्टे. 
गु.र.क्र. ३८४/२०१४ दहिसर पो.स्टे. गु.र.क्र. ३३६/२०१५, कदीम जालना गु.र.क्र. ८०/२०१५, 
कदीमजालना पो.स्टे. गु.र.क्र. १२/२०१६, भंडारा शहर पो.स्टे. गु.र.क्र.१६०/२०१५, हिंगोली पो.स्टे. 
गु.र.क्र. ११९/२०१५, बुलढाणा शहर पो.स्टे.गु.र.क्र. १०७/२०१५, नवामोंडा पो.स्टे. गु.र.क्र. ८८/२०१५, 
शिवाजीनगर पो.स्टे. १३५/२०१५ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. 
विशेष एम.पी.आय.डी. न्यायालय, शिवाजीनगर पुणे, मा. विशेष न्यायालय मुंबई / जालना / भंडारा, मा. 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जालना या न्यायाळयांतील न्यायालयीन कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून संदर्भान्वये नियुक्त अँड. अजय मिसर यांना खालील प्रमाणे फी अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. विशेष एम.पी.आय.डी. न्यायालय, शिवाजीनगर पुणे, मा. विशेष न्यायालय मुंबई / जालना / 
भंडारा, मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, जालना 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. ७०,०००/- (अक्षरी रुपये सत्तर हजार फक्त) 
विचारविनिमय फी/ प्रतितास/ तासाचा भाग - रु.१०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच 
त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्‍्त/ 
पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०६१६/प्र.क्र.१५९/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(00)908, जिल्हा पोळीस 
(00)(09) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 
४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि. १२/०७/२०२१ अन्वये प्राप्त 
शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०११६१७५९१७०६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५ ANDEEP Se rere - 
BHIVRAJ PAWAR "ळव 
(संदिप भा. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३. वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक, बुलढाणा शहर पो.स्टे, बुलढाणा / दहिसर पो.स्टे., मुंबई / शिवाजीनगर 
पो.स्टे., बीड/ नवामोंडा पो.स्टे., बीड / हिंगोली पो.स्टे., हिंगोली, कदीमजालना पो.स्टे., जालना, 
भंडारा शहर पो.स्टे. भंडारा, डेक्कन पो.स्टे., पुणे / चाळीसगाव पो.स्टे. जळगाव, AGHA पो.स्टे., 
पुणे. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ /२ , मुंबई / नागपूर. 

५. जिल्हा Sal अधिकारी, मुंबई / पुणे / बुलढाणा /बीड / परभणी / हिंगोली / जालना / भंडारा/ 
औरंगाबाद. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई / पुणे / बुलढाणा/बीड / परभणी / हिंगोली / जालना /भंडारा/ 
औरंगाबाद. 

७. अँड. अजय मिसर, अँड. अजय मिसर, पहिला माळा, व्हिक्टोरीया बिल्डींग अगियारी लेन, ऑफ मिंट 
रोड, मोदी स्ट्रिट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

८. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


